केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान 
अकोला WEA पाणी पुरवठा प्रकल्पातील 
सौरऊर्जा उपांगास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०१९/प्र.क्र.२३८(५/नवि-३३ 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २९ ऑगस्ट, २०१९ 
वाचा: 
१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र.अमृत-२०१५/प्र.क्र.१९७(३)/नवि-३३, 
दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०१५. 
२. शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०१६/प्र.क्र.३९४(३)/नवि-३३, 
दिनांक २७ ऑक्टोबर, २०१६ व दिनांक १९ एप्रिळ, २०१७. 
३. शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०१९/प्र.क्र.२८९/नवि-३३, 
दिनांक १७ डिसेंबर, २०१८. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत संदर्भाधीन क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये अकोला शहराच्या 
पाणीपुरवठा प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पातील सौरऊर्जा उपांगाचे काम मेडामार्फत पूर्ण 
ठेव तत्वावर राबविण्याचा निर्णय शासनाने संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयान्वये घेतलेला आहे. 


त्यानुसार अमृत अभियानांतर्गत मंजूर अकोला शहर पाणीपुरवठा योजनेतील सौरऊर्जा उपांगाचा 
डीपीआर हा मेडामार्फत तयार करून तांत्रिक मान्यता प्रदान करून शासनाकडे मान्यतेस सादर करण्यात 
आला होता. त्यानुसार मेडामार्फत सादर करण्यात आलेल्या सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या डीपीआरला संबंधित नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच, अमृत अभियानांतर्गत गठीत राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने मान्यता दिली आहे. 
त्यानुसार, केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत मंजूर अकोला शहर पाणीपुरवठा योजनेतील सौरऊर्जा 
प्रकल्पाच्या उपांगास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर आराखडयातील 
अकोला शाहराच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या दिनांक १९ एप्रिल, २०१७ च्या प्रशासकीय मान्यता आदेशातील 
परिच्छेद क्रमांक १ मधील तांत्रिक उपांगांच्या विवरणपत्रातील अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद केळेनुसार 
खालीलप्रमाणे सौरऊर्जा उपांगाच्या किंमतीस मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. 


| Sr.No. | No. Description Amount (Lakhs) 


1 9__| Solar Power Plant 1.4 MW 801.15 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१९/प्र.क्र.२३८(५)/नवि-३३ 


०२. सदर झासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेमध्ये नमूद केलेनुसार, अकोला शहराच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पातील 
मेडामार्फत तयार करण्यात आलेल्या सौरऊर्जा उपांगाच्या डीपीआरला आता शासनाने मान्यता दिली आहे. 
त्यानुसार केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर आराखडयातील 
अकोला शहराच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या दिनांक १९ एप्रिल, २०१७ च्या प्रशासकीय मान्यता आदेशातील 
परिच्छेद क्रमांक १ मधील तांत्रिक उपांगांच्या विवरणपत्रातील अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद सौरऊर्जा उपांगाच्या 
अनुषंगाने खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


| Sr.No. | No. Description Amount (Lakhs) 


| 8 Solar Power Plant 1400 kWp 652.00 


०३. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक 2 मध्ये नमूद विवरणपत्रानुसार अमृत अभियानांतर्गत मंजूर 
अकोला WEL पाणीपुरवठा योजनेतील रु. ६,५२,००,०००/- (रुपये सहा कोटी, बावन्न लक्ष फक्त) किंमतीच्या 
सौरऊर्जा उपांगास खालीलप्रमाणे अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१. सदर उपांगाचे काम महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरण (मेडा) मार्फत पूर्ण ठेव तत्वावर राबविण्यात यावे. 

२. सदर प्रकल्पाचे प्रशासकीय मान्यता आदेशा निर्गमित झाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबविणे, त्याची 
छाननी करणे, कार्यादेश देणे तसेच सदर प्रकल्प राबविण्याबाबतची पुढील कार्यवाही महाराष्ट्र ऊर्जा 
विकास प्राधिकरणाने (मेडा) करावी. सदर प्रकल्पाचे काम संबंधित निविदाकाराकडून दिनांक ३१ 
डिसेंबर, २०१९ पूर्वी पूर्ण करून कार्यान्वित करावा. 

३. त्यानुसार सदर प्रकल्पाच्या निविदा ७ दिवसांत प्रसिध्द करणे व याबाबतची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून 
तात्काळ कार्यादेश देणे मेडावर बंधनकारक राहील. 

४. याबाबतच्या कामाचे कार्यादेश दिल्यानंतर त्याबाबतचा निधी प्रकल्प निधीतून संबंधित नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेने महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरणाकडे (मेडा) वर्ग करावा. 

५. सदर उपांगाच्या पूर्ण ठेव तत्वावर अंमलबजावणीपोटी महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरणास (मेडा) ३ 
टक्के इतके शुल्क संदर्भाधीन क्रमांक ३ मध्ये नमूद शासन निर्णयाद्वारे विहित केलेल्या कामाच्या 
टप्प्यानुसार स्वनिधीतून अदा करणे संबंधित नागरी स्थानिक संस्थेवर बंधनकारक राहील. 

६. संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेनुसार प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर किमान १ 
वर्षासाठी कार्यान्वयनावर पर्यवेक्षण करून प्रकल्प नागरी स्थानिक संस्थेस हस्तांतरीत करणे मेडावर 
बंधनकारक राहील. 

७. सदर सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या मेडामार्फत तयार करण्यात आलेला डीपीआरमधील प्रस्तावित जागा व 
क्षमता याला नागरी स्थानिक संस्थेची मान्यता असून त्यासाठी आवश्‍यक जागा नागरी स्थानिक 
संस्थेच्या ताब्यात असलेबाबत सहमती नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेने शासनाकडे कळविली आहे. 
त्यानुसार आवऱ्यक ती सर्व कार्यवाही नागरी स्थानिक संस्थेने करावी. 

८. केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत मंजूर अकोला पाणीपुरवठा प्रकल्पातील सौरऊर्जा 
उपांगाच्या सुधारीत किंमतीनुसार प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मंजूर किंमतीत झालेल्या सुधारणेनुसार 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१९/प्र.क्र.२३८(५)/नवि-३३ 


qo. 


त्याप्रमाणे वित्तिय आकृतीबंधामध्ये झालेल्या सुधारणेनुसार सदर प्रकल्पास केंद्र व राज्य शासनाचा 
निधी वितरीत करण्यात येईल. 


. सदर प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलळबजावणीदरम्यान सदर प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ झाल्यास, त्याचे 


दायित्व हे संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे राहील. यासाठी शासनाकडून कोणतेही अनुदान 
अनुज्ञेय असणार नाही. 

संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद सर्व अटी व शर्ती या संबंधित नागरी स्थानिक संस्था 
व मेडा यांना बंधनकारक राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८२९१७३२०८८४२५ आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Pp a Nn d U [| a Nn g तळी Development einen 
ps 


italCode=400032, st=Mah hr 
5.4.20=300d785e1 2fdc19db0612f1ffdf83e54efe7 
65, cn=Pand g 


Jotiba Jadhav is" 


(पां.जो.जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा .मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
मा.राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 

अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 

अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 

अप्पर मुख्य सचिव,पाणीपुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव,नगरविकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव (Ho), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई. 

आयुक्‍त तथा संचालक ,नगरपरिषद प्रशासन संचाळनालय ,मुंबई. 


. महांसचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरण (MEDA), मुंबई. 
. विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती. 


कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 


. जिल्हाधिकारी, अकोला 


आयुक्‍त, अकोला महानगरपालिका, अकोला 


. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, अकोला 
, निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


